वाचा- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


महिला व बालकांच्या अनैतिक व्यापारास 
प्रतिबंध करण्याकरीता अनैतिक मानवी वाहतूक 
प्रतिबंधक कक्ष (Anti-Human Trafficking 
Cell) स्थापन करण्याबाबत... 


शासन निर्णय क्रमांकः पीपीए-१०२०/प्र.क्र.२६९/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०४.१२.२०२० 


१) शासन निर्णय क्रमांकः पीपीए-०६११/प्र.क्र.४३२/विज्ा-६,दिनांक २० जून २०११ 
२) शासन परिपत्रक क्रमांकः पीपीए-०६११/प्र.क्र.४२३/विजा-६,दिनांक २२ मार्च २०१२ 


प्रस्तावना - 


राज्यात महिला व बालकांच्या अनैतिक मानवी वाहतूकी संदर्भात गंभीर गुन्हयांना प्रतिबंध होण्याकरीता 
एकूण १२ घटकांमध्ये अनैतिक मानवी वाहतुक प्रतिबंधक कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. आता २४ 
घटकांमध्ये नवीन अनैतिक मानवी वाहतुक प्रतिबंधक कक्षाची स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्याबाबत शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय- 


राज्यात महिला व बालकांच्या अनैतिक मानवी वाहतूकीस प्रतिबंध घालण्याकरीता मुंबई शहर, पुणे 
शहर, ठाणे FSX, नागपूर शहर, ठाणे ग्रामीण, सांगली, नवी मुंबई, सोलापूर, कोल्हापूर, अहमदनगर, बीड व 
यवतमाळ या एकूण १२ घटकांमध्ये अनैतिक मानवी वाहतुक प्रतिबंधक कक्षांची स्थापना करण्यात आली आहे. 


२. आता खालील २४ घटकांमध्ये नवीन अनैतिक मानवी वाहतुक प्रतिबंधक कक्षांची स्थापना करण्यात येत 


आहेत. 

अ.क्र घटक कार्यालय अ.क्र घटक कार्यालय 

a औरंगाबाद SSX १३ लातूर 
नाशिक शाहर १४ परभणी 
पुणे ग्रामीण १५ हिंगोली 
चंद्रपूर १६ सातारा 

षु जळगांव १७ वर्धा 

g नांदेड १८ गडचिरोली 

७ अकोला १९ गोंदिया 
अमरावती शहर २० धुळे 

९ बुलडाणा २१ नंदुरबार 

शिक ० वाशिम २२ रत्नागिरी 

११ | जालना २३ सिधुदुर्ग 

१२ उस्मानाबाद २४ पालघर 


३. नवीन स्थापन करण्यात आलेल्या उपरोक्त कक्षांकरीता परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे २७५ पदे 
अस्तित्वात असलेल्या मनुष्यबळातून उपलब्ध करुन देण्यात यावीत. सदर पदांच्या समायोजनास उच्चस्तरीय 
समितीची स्वतंत्रपणे मान्यता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीपीए-१०२०/प्र.क्र.२६९/विशा-६ 


४. वरीलप्रमाणे नव्याने २४ घटक स्थापन करण्यात आल्यानंतर पुर्वीचे १२ घटक मिळून एकूण ३६ घटकांच्या 
सुधारीत विस्तारीत कार्यक्षेत्रामध्ये परिशिष्ट- ब मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०४१७२८२०७५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 
i : Shirish Nagorao ८: 


e- 
9713286281 
erialNumber=beb4df218cab93811ed9522b6f8ac2546899b4 
oO h 0 ‘99eb80512bfa5ec939466fb620, cn=Shirish ‘a0 Mohi 


Shirish Nagorao Mohod 
harashtra, 


(शिरीष मोहोड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२) अपर पोलीस महासंचालक, (नि. व .सं) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महिला व बाल अपराध प्रतिबंध कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४) सर्व पोलीस आयुक्त. 
५) सर्व पोलीस अधिक्षक. 
७) महालेखापाल १/२, (अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
) 


८) महालेखापाल 9 /2, (ले. व A), HERTS, मुंबई/नागपूर. 
९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०) संबधित कोषागार अधिकारी. 

११) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१२) कक्ष अधिकारी- पोल-३, गृह विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीपीए-१०२०/प्र.क्र.२६९/विशा-६ 


परिशिष्ट- अ 
९ आयुक्तालय व २७ जिल्हयांमध्ये अनैतिक मानवी वाहतुक प्रतिबंध कक्षास नव्याने मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा 
तक्ता 
अ.क्र | घटक कार्यालय सपोआ | उपविपोअ/ | पोनि | पोडनि (ater | पो.कर्म. | महिला 
'पोउअ usta पो.कर्म 
g पोलीस आयुक्‍त, मुंब १... eee oe g 3 3 
२ पोलीस आयुक्‍त, ठाणे et. ७७. Li “क. |. १ g 3 3 
3 पोलीस आयुक्त, पुणे || "७, [8 g g 3 3 
¥ पोलीस आयुक्‍त, नागपूर ह: i. ळं. ॥ ३ g g 3 3 
ष्‌ पोलीस अधीक्षक, ठाणे oe i काकाचा g g २ २ 
द पोलीस अधीक्षक, सांगली शिका g १ १ १ २ २ 
g पोलीस आयुक्‍त, नवी मुंब © iE so | "क ade g 3 3 
२ पोलीस आयुक्‍त, सोलाप Si ser — il ser ies g 3 ३ 
३ पोलीस अधीक्षक, कोल्हापू! | ० |. १ g g g २ २ 
डु पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर | ० | १ g g २ २ 
ष्‌ पोलीस अधीक्षक, ब॑ | ळे. re ae ee g २ २ 
द पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ | ० | १ | ०0० | १ g २ २ 
g पोलीस आयुक्‍त, औरंगाब आक गा ee g 3 ३ 
२ पोलीस आयुक्‍त, नाशिक Scale = ih ee Gl x8 g 3 3 
3 पोलीस अधीक्षक, पुणे १ क. क.” “१ g g २ २ 
¥ पोलीस अधीक्षक, चंद्रपुर शिका g g g २ २ 
ष्‌ पोलीस अधीक्षक, जळगांव | ० |. १ २ २ 
६ पोलीस अधीक्षक, नांदेड | o | 8 g g g २ २ 
g पोलीस अधीक्षक, अकोला | o | 8 g g g २ २ 
२ पोलीस आयुक्‍त, अमराव १५. ॥ o [| o | 8 g 3 3 
3 पोलीस अधीक्षक, बुलडाणा | ० | lf | g २ २ 
डु पोलीस अधीक्षक, वाशिम Lone. | क. ee |. ३ g २ २ 
ण पोलीस अधीक्षक, जालना toe |... ॥ Ae २ २ 
६ पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद | ० | १ | ०७ | १ g २ २ 
७ पोलीस अधीक्षक, लातूर |.: क ee ee ७ |. रि २ २ 
८ पोलीस अधीक्षक, परभण a ह: म... २ २ 
९ पोलीस अधीक्षक, हिंगोली | oo | g eo १ २ २ 
१० पोलीस अधीक्षक, सातारा (ee |e क 7. g २ २ 
१९ पोलीस अधीक्षक, व [i oe a Se Lee in 78 g २ २ 
१२ | पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली | ० | १ |. ०७ | १ २ २ 
१३ पोलीस अधीक्षक, गोंदिय Sa aS Eee g २ २ 
१४ | पोलीस अधीक्षक, धुळे [०७ | १ | ० १ २ २ 
१५ पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार १ ४ ७. अह. 0 oe g २ २ 
१६ पोलीस अधीक्षक, रत्नागरी | ० | १ | ०७ | १ २ २ 
१७ | पोलीस अधीक्षक, सिंध ee |e, ee कत g २ २ 
१८ पोलीस अधीक्षक, पालघर शिका जा g २ २ 
एकुण ६. | २९ i: RES g ३ Be ८९ ८९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीपीए-१०२०/प्र.क्र.२६९/विशा-६ 


परिशिष्ट- ब 

अनैतिक मानवी वाहतुक प्रतिबंध कक्ष ३६ 
अ.क्र | घटकाचे नाव विस्तारीत क्षेत्र 
०१  । मुंबई मुंबई शहर (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
०२ | ठाणे शहर ठाणे शहर (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
०३ | पुणे शहर पुणे शहर , पुणे ग्रामिण (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
०४ | नागपूर शहर नागपुर शहर, नागपूर ग्रामिण, भंडारा (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलोस ठाण्यासह) 
०५ | ठाणे ग्रामिण ठाणे ग्रामिण (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
०६ fare  । । सांगली , सातारा (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
०७ वी मुंब वी मुंबई , रायगड (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
०८ | सोलापूर शहर पोलापूर शहर,सोलापूर ग्रामिण, हिंगोली (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
०९ | यवतमाळ यवतमाळ, बुलढाणा (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
go |बीड [ब तील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
११ | अहमदनगर अहमदनगर (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
१२ । leery कोल्हापूर (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
g रंगाबाद शहर RTS शहर, औंरगाबाद ग्रामिण (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
२ नाशिक शहर नाशिक शहर, नाशिक ग्रामिण (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
3 पुणे ग्रामिण पुणे ग्रामिण, पिपंरी चिचंबड (हद्दोतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
४ । चंद्रपूर चंद्रपूर (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
५ | जळगाव जळगाव (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
a jae = lai [तील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
१ अकोला अकोला (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
२ मरावती शहर मरावती शहर (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
3 बुलढाणा बुलढाणा (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
४ | वाशिम वाशिम (हहोतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
Q  ।जालना जालना (हद्दोतील सर्वे रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
६ उस्मानाबाद उस्मानाबाद (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
७ । लातुर लातुर (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
८. |परभणी | परभणी (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
[tenet | | हिं तील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
१० | सातारा सातारा (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
१९. |वर्धा | वर्धा (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
१२ |गडचिरोली | ली (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
१३ । गोदिंया गोदिंया (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
१४ । धुळे धुळे (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
१५ | नंदुरबार नंदुरबार (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
१६ |रत्नागरी | रत्नागिरी (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
१७ | सिधुदूर्ग सिधूदूर्ग (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 
१८ | पालघर पालघर (हद्दीतील सर्व रेल्वे पोलीस ठाण्यासह) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


